गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांविरुध्दची प्रकरणे 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : विचौअ-१६२१/प्र.क्र.५०/विचौ-२ (११-अ) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- ०९ जुले,२०२४ 
संदर्भ:- १) शासन निर्णय, क्र.एसपीओ-२८०४/प्र.क्र.११/२००४/११-अ,दि.२६.०५.२००६ 
२) शासन निर्णय, क्र. विचौअ १६१८/प्र.क्र.१२/११-अ, दि.२१.०५.२०१८ 
३) शासन परिपत्रक, क्र.विभाचौ १६२१/प्र.क्र.२६/११-अ, दि.२०.०६.२०२२ 
४ शासन आदेशा, क्र.विचौअ १६२१/प्र.क्र.५०/११-अ, दि.०१.१२.२०२२ 
आदेश- 


राज्यातील गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची तसेच गट-क आणि गट-ड मधील 
कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशीची प्रकरणे तातडीने व सातत्याने निकाली निघावीत यासाठी 
शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या इच्छुक व पात्र अधिकाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर “चौकशी अधिकारी” 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन क्र.१ व क्र. २ येथील शासन निर्णयांन्वये घेण्यात 
आला आहे. या अनुषंगाने कंत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांची अद्ययावत यादी संदर्भाधीन 
क्र.३ येथील शासन परिपत्रकांन्वये निर्गमित करण्यात आली असून त्यानंतर संदर्भ क्र.४ येथील 
आदेशान्वये २ चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आता वर नमूद आदेशांतील संबंधित अटी व शातींच्या अधीन राहून, गट-अ (सातव्या 
वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर एस-२५:७८८००-२०९२०० पेक्षा खालील वेतनस्तर/असुधारित वेतन 
GAAS रु.७६०० पेक्षा कमी ग्रेड वेतन), आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या 
विभागीय चौकशा करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. नागपूर व अमरावती विभागांमध्ये यापुढे नव्याने उद्भवणाऱ्या शिस्तभंगविषयक प्रकरणांत 
चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना शिस्तभंगविषक प्राधिकाऱ्यांनी sath प्रकरणे प्राधान्याने 
कंत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपवावीत. 

४. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०९११४०१२४१०७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT SAJANIKAR 


(प्रशांत साजणीकर) 
सहपत्र- विवरणपत्र सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्री. गोपाळ गंगाराम निगुडकर, २०३ कालिका टॉवर, कोलबाड रोड, खोपट, ठाणे (पश्चिम) ४००६०१. 


१०, 


शासन आदेशा क्रमांकः विचौअ-१६२१/प्र.क्र.५०/विचौ-२ (११-ओ) 


श्री. संजय शरदचंद्र गोखले, एन-१/५०२, अमृतगंगा सहकारी गृनिर्माण संस्था,सिंहगड रोड, वडगाव (बु), पुणे-४११०४१ 
श्री.सुनिल राजाराम भोसले, प्लॅट नं.१४०१,ईडन पॅलेस, सेक्टर १६/५,सानपाडा, नवी मुंबई-४००७०३. 
श्री. भटू संभू वानखेडे , प्लॉट नं. १०, पाण्याच्या टाकीजवळ, शांतीनगर समोर, वेलवली बदलापूर (प.), जि. ठाणे. 


. विभागीय आयुक्त, नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती विभाग 


सर्व जिल्हाधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती 
प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित विभागांमार्फत) 
कार्यासन विचौ-२ (संग्रहार्थ.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः विचौअ-१६२१/प्र.क्र.५०/विचौ-२ (११-ओ) 


शासन आदेश क्रमांक :विचौअ-१६२९/प्र.क्र.५०/विचौ-२ (१९-अ), दि. ०९ जुले, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


कंत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती 


गट अ व गट ब चो यादी (पॅनल) 


अ. धकाऱ्याचे नाव, पदनाम मोबाईल क्रमांक जन्मदिनांक पेवानिवृत्ती वयाची ७० वर्ष युक्‍तीचा महस्‌ 
क्र. | व पत्ता वब मेल आयडी दिनांक पूर्ण होण्याचा  । विभाग 
दिनांक 


2 पाळ गंगाराम निगुडव माब 2 क्र. - १४.१२.१९५७ ३१.१२.२०१५ १४.१२.२०२७ 


aa जिल्हाधिकारी, (सेवानिवृत्त) | ९४२२४ २६०६६ 


९३२३१९ २८८४४ नागपूर, औरंगाबाद 
: २०३ कालिका टॉवर, कोलबाड अमरावती 
रोड, खोपट, ठाणे (पश्‍चिम) gopal.nugudkar 
४००६०१ @ rediffmail.com 
श्री. संजय शरदचंद्र गोखले, ०९.१०.१९६१ ३१.१०.२०१९ ०९.१०.२०३९ 
सह सचिव (सेवानिवृत्त) मोबाईल क्र. 
९८२०१ २०१७८ — 
२ | एन-१/५०२, अमृतगंगा सहकारी नागपूर, , 
गृनिर्माण संस्था,सिंहगड रोड, gokhale.sanjay@ 
बडगाव (बु), पुणे-४११०४१ yahoo.com 
श्री.सुनिल राजाराम भोसले, १२.०३.१९६२ ३१.०३.२०२० | १२.०३.२०३२ 
संचालक, संचालनालय स्थानिक मोबाइल क्र. - 
निधी (सेवानिवृत्त) ९९३०५ ३७०४६ 
ss प्लॅट नं.१४०१,ईडन पॅलेस, सेक्टर sunilr.bhosale1962@ औरंगाबाद 
१६/५,सानपाडा, नवी मुंबई- gmail.com 
४००७०३. 
श्री. भटू संभू वानखेडे, ०६.१२.१९६४ । ३१.१२.९०२२ ०६.१२.२०३४ 
सह सचिव (सेवानिवृत्त) मो.क्र. ९५११९ १०९४४ 


नागपूर, औरंगाबाद 


४ | प्लॉट नं. १७, पाण्याच्या टाकीजबळ, | wankhedebsoos 
अमरावती 


शांतीनगर समोर, वेलवबली बदलापूर | @gmail.com 
(प.), जि. ठाणे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


